पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना साप्ताहिक सुटटीच्या 
मोबदल्यात देण्यात येणा-या दैनिक भत्याच्या दरात वाढ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:पीएए-०३९८/प्र.क्र.८५/पोल-५ अ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ ऑगस्ट,२०१५. 


वाचा:- (१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:पीएए-०३९८/प्र.क्र.४०/पोल-५ अ, 
दिनांक २० जुले,२००४ 
(२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:पोआ/ 
कक्ष-२ (८)॥/रवका/११७, दिनांक २४-५-२०१२ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील वाढती लोकसंख्या/वाढते हहरीकरण,औद्योगिक भरभराट तसेच विविध धार्मिक 
सण जसे गणेशोत्सव, ईद,नवरात्र, दिवाळी इत्यादि तसेच राजकीय स्तरावरील महत्वाच्या व्यक्‍तींची 
वरचेवर मुंबई तसेच राज्यातील विविध शहरात भेट, व्ही.आय.पी. बंदोबस्त अशा विविध कारणांस्तव 
पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांना सदर बंदोबस्ताकरीता कर्तव्याचा कालावधी हा देखील बराचदा 
१२ तास अथवा त्यापेक्षादेखील जास्त काळ बंदोबस्त करावा लागत असल्याने तसेच अपु-या मनुष्य 
बळामुळे राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या साप्ताहिक सुटटया रदद केल्या 
जातात. गृह विभागाच्या दिनांक २० जुलै,२००४ च्या निर्णयान्वये पोळीस विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना साप्ताहिक सुटटीच्या मोबदल्यात असुधारित वेतनश्रेणीनुसार दैनिक भत्ता 
दिला जात असून, हा दैनिक भत्ता अल्प आहे. शासनाने २००४ पासून अद्यापपर्यंत त्यामध्ये कोणतीही 
सुधारणा केली नाही. त्यामुळे पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना साप्ताहिक सुटटीच्या मोबदलयात 
सध्या देण्यात येणा-या दैनिक भत्यात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

पोळीस विभागातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक या पदापर्यंतचे पोळीस अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना साप्ताहिक सुटटीच्या मोबदल्यात त्यांना देय असलेल्या दैनिक भत्याच्या दरात वाढ 
करण्यात येत असून, सदर अधिकारी/कर्मचारी यांना देय असलेले एका दिवसाचे वेतन (मूळ वेतन 
अधिक भत्ते) दैनिक भत्ता म्हणून देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर एका दिवसाचे वेतन 
दैनिक भत्ता म्हणून देण्यास साप्ताहिक सुटटीची कमाल मर्यादा एका कॅलेंडर वर्षात ८ दिवस इतकी 
असेल. 
२. सदरचा दैनिक भत्ता ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी साप्ताहिक सुटटीच्या दिवशी कर्तव्य 
बजाविलेले आहे त्यांनाच देण्यात यावा. त्यासाठी संबंधित पोळीस ठाण्यात/घटक कार्यालयात 
नोंदवही ठेवण्यात यावी व त्यामध्ये ज्या कामासाठी अधिकारी/कर्मचारी सुटटीच्या दिवशी कर्तव्यावर 
आले होते. त्याची नोंद घेण्यात यावी. ही नोंदवही आव्यक तेव्हा तपासणीसाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात यावी. हा दैनिक भत्ता सरसकट दिला जाणार नाही, याची जबाबदारी यथास्थित संबंधित 
पोलीस ठाणे प्रमुख/कार्यालय प्रमुख इत्यादिची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएए-०३९८/प्र.क्र.८५/पोल-५ अ 


३. हे सुधारित दर हे दिनांक १-४-२०१५ पासून अंमलात येतील.याकरीता येणारा खर्च २०५५- 
पोलीस या मुख्यलेखाशिर्षाखाली कार्यरत असणा-या सर्व उपमुख्य लेखाशिर्षाखाली येणा-या १८- 
सार्वजनिक सुटटीच्या दिवशी केलेल्या कामाचा मोबदला या उदिदष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व तो चालू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:२६२/१५/व्यय-७, 
दिनांक २४-६-२०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१५०८०६१६३५२११३२९ असा आहे.हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjay Dagadu 


| Khedekar 
S a nN) a y Da g a d Uu DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Sanjay Dagadu 
Kh e d e ka r Khedekar 


Date: 2015.08.06 16:50:55 +05'30' 


(संजय द.खेडेकर) 
उपसचिव,गृह विभाग 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


mn 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्गासहीत) 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 


S 


oe 


vo 


90) महारालेखापाल (लेखापरिक्षा)मुंबई/नागपूर 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई/नागपूर 
१२)अधिदान व लेखाधिकारी ,मुंबई 
१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) 

) 

) 


१४) वित्त विभाग,सेवा-५/व्यय-७,मंत्राळय,मुंबई 
१५)उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१६) निवडनस्ती/का-पोल-५ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


